महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : देयक-२०२२/प्र.क.१११/१३ ओ 
कृषि व पश्गुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक :- २२ जून, २०२२ 


विषय : सन २०१९-२०२० मध्ये जिल्हा फळरोपवटिका प्रक्षेत्राची प्रलंबित मजूरी 
देयके शासन निर्णय दि. ७/४/२०१५ मधील अ.क्र.६ नियम ४० नुसार 
लेखापूर्व तपासणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत ... रु.५६,६१०/- 


संदर्भ :१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३२०/२०१३/ 
विनियम,दिनांक १७/४/२०१५ 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृषि/ळेखा-१/आस्था/देयक/मंजूरी/ 
अमरावती/२०२०७/२०२२, दिनांक ६/६/२०२२ 


ज्ञापन : 

सन २०१९-२०२० मध्ये जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा यांचे कार्यालयाकडून 
त्यांचे अधिनस्त जिल्हा फळरोपवाटिका बुलढाणा येथील प्रक्षेत्रावरील कामे कंत्राटदारामार्फत केळी 
जातात. सन २०१९-२०२० मध्ये सदर कंत्राटदारांना दिळेल्या कामाच्या मजुरीची रक्‍कम 
रु.५६,६१०/- (अक्षरी रु.छपन्न हजार सहाशे दहा फक्त) अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
2. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक 40/8/2094 अन्वये वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा, उपविभाग-१ अनुक्रमांक-६, नियम ४० नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख 
यांना पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
३. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, (०३) रोपमळे (०३) (०१) 
भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक उद्याने (२४०१ १७२२) अंतर्गत ०२- मजूरी या बाबीखाली 
सन २०२२-२३ करिता उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 
४. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात 
आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रकरणी कोणतीही 
प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसे, आढळल्यास याबाबतची 
जबाबदारी सर्व संबंधितावर राहील. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-२०२२/प्र.क.१११/१३ अ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६२२१५२४१२४२०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANK, 


‘AR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
HEMANT GORAKHNATH /५%%॥ 


2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c 1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397 
)32, st=Maharashtra, 


b2e5305303d, postalCode=400032, 

M H A PA N KA R seriaINumber=6756123D309547BB1E152AGAEB6042BDE4040836DF541 
FD3620CA87FF8E71CCS5, cn=HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
Date: 2022.06.22 15:26:30 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक ( कृषी प्रक्रिया व नियोज), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. विभागीय कृषी संहसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 

४. उप विभागीय कृषी अधिकारी, बुलढाणा . 

५. महाळलेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

६. महालेखापाल-१/२( लेखा परिक्षा ) मुंबई/ नागपूर 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, मुंबई-३२ 
१०. निवडनस्ती/१३ ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


